सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) गट-अया 
पदावर ज्येष्ठता निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : न्यायाप्र २०२४/प्र.क्र.३८/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सअज्ये२०१६/(३३/१६)/आ(संनि) 
दि.०९.११.२०१६. 


शासन परिपत्रक 


संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-१, (स्थापत्य) 
गट-अ संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची अंतीम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


उपरोक्त जेष्ठता यादी मध्ये दि.२६.०२.२०२४ रोजी सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट- 
अ या पदावर नियुक्ती दिलेल्या श्रीम. सायली रोहन जांभुळकर (पूर्वाश्रमीच्या सायली नितीन इनामके) 
यांचे नाव अनुक्रमांक ५१४-अ येथे सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात दर्शविल्या प्रमाणे समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०३१८३२१७२६२७ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने. 


BAPUSAHEB RAMDAS ० 
SONAWANE . 
(बापूसाहेब सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 
प्रत :- 


) अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

) सचिव,मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

) 

) 

) 


Ee) 


सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. (पत्राने) 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, नाशिक. 

७  महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


a 
& 


शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र २०२४/प्र.क्र.३८/आ(संनि), 


महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षण)/गोपनीय/नोंदणी 

शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अक्र जेष्ठता । उमेदवाराचे मलोआ जन्मदिनांक । नियुक्तीचा नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणीक  । अभिप्राय 
क्र्म नाव शिफारस दिनांक मार्ग/गुणवत्ता दिनांक अर्हता 
प्रवर्ग क्र/परिक्षेचे 
वर्ष 
१ २ 3 8 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ ५१४-अ || श्रीम. अराखीव । दि.१४.०१.१९९२ | दि.२६.०२.२०२४ | सरळसेवा | दि.१४.१२.२०१५ | दि.३१.०१.२०५० | 8.€.(8५॥॥) | परिविक्षाधिन 
सायली (महिला) (२०१३) 
रोहन 
जांभुळकर 
(पूर्वाश्रमीच्या 
सायली 
नितीन 
इनामके) 


lly signed by BAPUSAHEB RAMDAS SONAWANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 

DEPARTMENT, 

5.4.20=aa9f65e90f34e5648365a67ac974407846b2378509021d9a9b76478 
SONAWANE 


8f91300c2, postalCod 
INumber=8D6647630D541B9030FF94EF3 1 AFD6FA8B275E0E1 5AG9DSF 

68163604468DC5D6, cn=BAPUSAHEB RAMDAS SONAWANE 

Date: 2024.09.03 18:36:11 +05'30' 


(बापुसाहेब सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


